उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालय / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील 
१४४ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः अपदे - २०२२/प्र.क्र.८०/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०६ मे,२०२२ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 
दिनांक- २५.०७.२०१२. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: पद॒आ-२०२१/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-३, 
दिनांक-०६.०९.२०२१ . 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक- 
२२.०२.२०२२. 
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई जा.क्र.आसेआ/रामौआ/अपदे/२६२६-२८/२०२२ , 
दिनांक ०५.०५.२०२२ 
५) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई जा.क्र.आसेआ/रामौआ/अपदे/१८०८-१८०९/२०२२, 
दिनांक ०३.०२.२०२२ 
शासन निर्णय- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ६१ 


आरोग्य संस्थांमधीळ १३२ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत उपरोक्त 


अ.क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


त्याचप्रमाणे नागपूर मंडळातील ६ आरोग्य संस्थामध्ये विनंती बदल्या-२०२१ नुसार १२ अस्थायी पदांवर 


पदस्थापना दिल्यामुळे त्यापदांना दि.०१.०९.२०२१ पासून मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील एकूण १३२ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत तसेच “परिशिष्ट-ब” मधील एकूण १२ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२२-२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. 


लेखाशिर्ष 


7 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य HBB “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक आरोग्य 


केंद्राचा TRAM रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (09)(09) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१२३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


पृष्ठरपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


५ | मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. १५.०२.२०२१ 


व 22.02.2022 च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१५.०२.२०२१ व दि.२२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 


दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 


प्रशासकिय विभागांनी दक्षता घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. त्याअनुषंगाने सुधारीत 


आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचित समितीची मान्यता घेण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित 


कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५११०२१६९७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ro S h a Nn | Digitally signed by Roshani 


Dinesh Kadam Patil 
DN: c=IN, o=Government Of 


Dinesh 1 11 भन 
st=Maharashtra, 
Kadam pin. noes eer 
0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 
. Dinesh Kadam Patil 
p a t | | Date: 2022.05.06 16:29:16 +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सविव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठरपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थवप्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ,नागपूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय,नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/ 
वर्धा/गडचिरोली. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/वर्धा/गडचिरोली 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांचेमार्फत). 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठरपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३, 
दिनांक - ०६ मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


सामान्य रुग्णालय 
| स्वा | | | | ft fT 
गडचिरोली, जि 
ee ee 


सामान्य रुग्णालय 
भंडारा, जि.भंडारा 


उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 


कक का क्क 
ee 
es 


खाटा 
चिमूर, जि.चंद्रपूर-१०० 


ee a, ल a ह. 


पृष्ठरपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


: 


ग्रामीण रुग्णालये 


१२ | कुरखेडा 

१३ > 

q3 

१५ | तुमसर, 

र 
९ 
० बल्लारपूर 
२ 
३ 
° 
५ | गोंडपिंपरी 
हा र 
७ । नागमिड 
८ 
९ 


१ 


१ 


q 


q .नागपूर 
२० | बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 
| 


२ 


ब्रम्हपूरी, जि.चंद्रपूर 


गडचांदूर, जि.चंद्रपूर 
नागभिड , जि.चंद्रपूर 


२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 


कोरपना, जि.चंद्रपूर 


२ 


डिपिंपरी, जि.चंद्रपूर 
सिंदेवाही, जि.चंद्रपूर 


२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


३० | कारंजा (घाडगे), जि.वर्धा 
३१ | वडनेर, जि.वर्धा 

३२ | मिडी, जि.वर्धा 

३३ | पुलगाव, जि.वर्धा 

३४ | समुद्रपूर, जि.वर्धा 

३५ । सेलू, जि.वर्धा 

३६ | चामोर्शी, जि.गडचिरोली 
३७ । धानोरा, जि.गडचिरोली 
३८ | वडसा, जि.गडचिरोली 
३९ । कोरची, जि.गडचिरोली 
४० । आष्टी, जि.गडचिरोली 
मुलचेरा, जि.गडचिरोली 
४२ | एटापल्ली, जि.गडचिरोली 


भामरागड, 
जि.गडचिरोली 


सिरोंचा, जि.गडचिरोली 


3p 


४१ 


ee 
fees) 
cos 
Lae 
fon 
Ea 
Es 
ea 
ee 
ee 
Es 
ES 
Ex 
7 


3p 


४४ 

४६ । पवनी,जि.भंडारा 

so | अडयाल, जि.भंडारा 
मोहाडी,जि.भंडारा 

९ | लाखांदूर,जि.भंडारा 


०८ 


9८ 
ios 


पृष्ठरपैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


लाखणी,जि.भंडारा 


पालांदूर,जि.भंडारा 


सडक अर्जुनी,जि.गोंदिया 
नवेगांव बांध,जि.गोंदिया 


4 
षु 
4 
दु 
4 
भु 
4 
4 


आमगांव,जि.गोंदिया 


५८ | चिंचगड,जि.गोंदिया 

Le . |. अ १. च 
a a a “. |: 
re ee ae ee 
ee ee are ०... 0. 7.१ 
जा a ताड 


44 


० 
१ 
२ 
३ 
४ 

५६ 

५७ 


रजेगांव,जि.गोंदिया 


A A A 


पृष्ठरपैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-ब 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३, 
दिनांक - ०६ मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


दंत 
यांत्रिकी 
गट क 


बाळक दया हड 
ह त्त 


शि एकूण नागपूर मंडळातील अस्थायी पदे (परिशिष्ट अ-- परिशिष्ट ब) po 


पृष्ठरपैकी९ 


